मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत 
डायल-१०० प्रकल्पाच्या कामासाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११९/प्र. क्र. २२/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२. 


9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आयएसएस १००९/प्र.क्र.३१३/विशा-४, 
दि.२७.०७.२०११. 

२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३ (भाग-२)/विशा-४, 
दि.६.१.२०१२. 

३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी 
झालेला करार. 

४) शासनाचे क्र.सीसीटी ३११५/प्र.क्र.२१/पोल-३,दि.७.२.२०१५ चे कार्यादेश. 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि.१७.४.२०१५ 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विशा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

गृह विभाग, शासन पत्र क्र.३११५/प्र.क्र.२१/भाग-२/पोल-३, दिनांक ०८.११.२०१७. 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रंमाक-३११५/प्र.क्र.२१/भाग-२/पोल-३ दि ०५.११.२०१८ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रंमाक- ३११९/प्र.क्र.२२/पोल-३ दि ०७.०३.२०१९ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रंमाक- ३११९/प्र.क्र.२२/पोल-३ दि २३.०९.२०१९ 

प्रकल्प संचालक, मे.लार्सन अँड टुब्रो कंपनीचे दिनांक १४/७/२०२१ रोजीचे देयके. 

प्रकल्प सल्लागार मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने दिनांक २६/१०/२०२१ रोजीच्या ई मेल 

UIE BEX HAH अहवाल. 

१४) पोलीस उप आयुक्‍्त(अभियान), मुंबई Wey यांचे दिनांक 2/3/2022 रोजीचे पत्र. 


१२ 
१३ 


प्रस्तावना- 

मुंबई शहरात सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. लार्सन अँन्ड Tal 
कंपनी लि. या कंपनीसोबत दि.०७.०२.२०१५ रोजी शासनाने करार केला आहे. सदर करारानुसार 
मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाची एकूण किंमत रु.९४९ कोटी एवढी ठरविण्यात आळी आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी गृह विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०१.२०१२ अन्वये एकूण रु.६०० कोटी एवढया रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तदनंतर गृह विभाग शासन निर्णय दि.०२.३.२०१६ अन्वये 
रु. ३४९ कोटी एवढया अतिरिक्‍त रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. मुंबई शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत डायल- १०० प्रकल्पाच्या HIRT भागासाठी रु.९.४६ कोटी तर ओपेक्स 
भागासाठी १.९३ कोटी असे एकुण रु.११.३९ कोटी खर्चास उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने दिनांक 
२४.०४.२०१८ च्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. तसेच मा.मंत्रिमंडळाने दि.२३.१०.२०१८ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११९/प्र. क्र. २२/पोल-३ 


बैठकीत डायल-१०० प्रकल्पाच्या रु.११.३९ कोटी खर्चासह मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
रु.९८०,३३,८०,०२४/- एवढ्या सुधारीत खर्चास मान्यता दिलेली आहे.त्याअनुषंगाने सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय दि.०५.११.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


डायळल-१०० प्रकल्प दि. १ मे २०१८ रोजी कार्यान्वित झाल्यानंतर (GO LIVE) भांडवली 
Wara(CAPEX) अदा करावयाची ८०% रक्‍कम रु ४,५५,४८,७०२/- (रुपये चार कोटी पंचावन्न लाख 
अठ्ठेचाळीस हजार Ua दोन फक्त) रक्‍कम संदर्भाधीन क्र.१० येथील शासन निर्णयाद्वारे वितरीत 
केली आहे. तर उर्वरीत भांडवली खर्चाची (CAPEX) २० % रक्‍कम व चार तिमाहीसाठीच्या (दि.१ मे 
२०१८ ते ३० UMS २०१९) कार्यान्वयन खर्चाची रक्‍कम (0280 एकूण रु.६,६५,६६,०९३/- (रुपये 
सहा कोटी पासष्ट GR सहासष्ठ हजार त्र्याण्णव फक्त) इतकी रक्‍कम संदर्भाधीन क्र.११ येथील 
शासन निर्णयाद्वारे वितरीत केली आहे. 
आता डायल-१०० प्रकल्पाच्या Opex भागासाठी (from १ ॥8/-१९ to 39 Oct-20) मे एल. 
अँड टी. कंपनी यांना ) रु.१,७२,४२,८७८/- (रुपये एक कोटी TSA लाख बेचाळीस हजार आठरो 
अठ्ठयाहत्तर फक्त) एवढी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे- 


शासन नणय निर्णय:- 


मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी लि. व शासन यांच्यामध्ये दि.०७.०२.२०१५ रोजी मुंबई शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात करार झालेला आहे , तसेच संदर्भाधिन क्र.९ येथील शासन निर्णयानुसार 
डायल-१०० प्रकल्पाच्या खर्चासह मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या सुधारीत खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता दिलेली आहे. मुंबई डायल-१०० प्रकल्प दि.०१.०५.२०१८ पासुन कार्यान्वित झाला आहे. 


सबब, डायल-१०० प्रकल्पाच्या Opex भागासाठी (from १ may-98 to 39 Oct-20) 
रु.१,७२,४२,८७८/- (रुपये एक कोटी TSA लाख बेचाळीस हजार Bsa! अठ्ठुयाहत्तर फक्त) एवढी 
रक्‍कम मे एल. अँड टी. कंपनीस वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कमेची देयके कंपनीला अदा करतांना आयकर व इतर प्रचलित कर वजाती करुन 
अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) या अंतर्गत 
५२- यंत्रसामग्री साधनसामग्री”या SSNS aS खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहु रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व 
त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत 
करण्यात येत आहे. त्यांनी उपरोक्‍त निधी प्रकल्प संचालक Larsen & Toubro Ltd.-SW&C BU या 
कंपनीच्या १६३, अन्नासलाई, चेन्नई-६०० ००२ येथील सीटी बँकेच्या शाखेचे खाते क्र.0521466308 
(IFSC Code - CITI0000003) (MICR CODE OF THE BANK-600037002) या खात्यावर जमा करण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११९/प्र. क्र. २२/पोल-३ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४९/२०२२/व्यय-७, 
दि.२८/३/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१७२६४९५८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
१0०७६ या य 
KABARE 1... laa 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.मे. लार्सन अँड cal क॑. लि, एल अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, TOTS इस्टेट, मुंबई-१ 
१३.मे.प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (प), मुंबई-४०० ०२८. 
१४.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा. 

१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मुंबई. 

१६. रोख शाखा/ गृह विभाग, मुंबई. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


